शुद्धिपत्रक-प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक 
व उच्च माध्यमिक विद्यालय/ कनिष्ठ 
महाविद्यालयामधील शिक्षकांची शौक्षणिक व 
व्यावसायिक अर्हता निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन शुद्धिपत्रक क्र. संकीर्ण- २०१८/प्र.क्र.३९७/टीएनटी-१, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ मे, २०१९ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, समक्रमांक दि.०७/०२/२०१९. 
२) शासन शुध्दिपत्रक सम क्रमांक दि. २५.०२.२०१९ . 
३) संचालक, विद्या प्राधिकरण यांचे पत्र क्र. मराठसंत्रव/अविवि/ हौअर्हता/११९३, 
दि. २८.०२.२०१९. 
शुद्धिपत्रक :- वाचा येथील शासन शुध्दिपत्रक दि.२५.०२.२०१९ मधील परिशिष्ट "ब" ते "ड" 
मध्ये पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत:- 


परिशिष्ट | अनुक्रमांक सुधारणा 


ब ८ "महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावती भागातीळ ८६५ गावातील 
उमेदवारांना अनुक्रमांक १ ते ७ मधील विषयांपैकी कोणत्याही एका 
विषयासह कर्नाटक राज्याची TCH परीक्षा उत्तीर्ण असल्यास पात्र 
समजण्यात येईल" हा मुद्दा नव्याने अंतर्भूत करण्यात येत आहे. 


Ss ६ अध्यापनाच्या विषयांमध्ये "ग्रंथालय व माहितीशास्त्र, तत्वज्ञान" या 
विषयांचा समावेडा करण्यात येत आहे. 
Ss 9 इयत्ता ११ वी व 92 वी शिक्षकांच्या शौक्षणिक व व्यावसायिक 


अर्हतेमधील किंवा नंतर "तत्त्वज्ञान विषयातीळ" ऐवजी "तर्कशास्त्र / 
तत्त्वज्ञान विषयातील" अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७५/.॥६व895॥.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०५१६१५३३२३५९२१ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Yashwantrao Kapadni 
vernment Of Mahi 


Swapni | Yashwantrao ०१०४०७ arashtra,ouSchool Education 


And Sports Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9d4a2777935572a300d248b227 1dd1361e9daca04be6c67 
dnis 


Ka p a d nis 76fa9545e2476799d, cn=Swapnil Yashwantrao Kapa 


Date: 2019.05.16 15:36:57 +05'30' 


(स्वप्निल कापडणीस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण- २०१८/प्र.क्र.३९७/टीएनटी-१, 


२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
3) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४ मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 
५) मा. मंत्री (सवी यांचे खाजगी सचिव. 
६) मा. राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव. 
) 
) 
) 


७) मा. विधान परिषद/विधान सभा सदस्य (सर्वी, विधान भवन, मुंबई. 

८) मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक. 

९) अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

१०) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, (सर्व) मंत्रालय,मुंबई. 

११) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२) आयुक्त, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, पुणे. 

93) शिक्षण संचालक (प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१४) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१५) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ. 
विभागीय आयुक्त (महसूल विभाग) सर्व 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

मुख्य अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद (सर्व) 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद. 

शिक्षण निरिक्षक (उत्तर/दक्षिण/पश्चिम), मुंबई 

निवड नस्ती (टिएनटी-१) 


ae) 
el -:<-> > 


१७ 
१८ 


२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२५ 


QS > > wal ISIS > Tarr £--- 


पृष्ठ २ पैकी २ 


